मराठी भाषा विद्यापीठ, रिध्दपूर, अमरावती करीता 
कार्यालय व वर्गखोल्या तयार करण्यासाठी 
आव्यक फर्नीचर व तत्सम वस्तु खरेदी करण्याच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मभावि-२०२४/प्र.क्र.9६(३)/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५. 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६. 
३. संचालक, उच्च शिक्षण (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचे दि.२५.०६.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- राज्यात मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. 
सदर समितीच्या अहवालातील शिफारशीच्या अनुषंगाने मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता. त्यानुसार रिद्धपूर येथे विकास आराखड्यांतर्गत बांधण्यात आलेल्या भक्‍त निवास 
इमारत, थिम पार्क इमारत व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या यात्री निवास, बहुविद्देशीय सभागृह व 
ध्यान केंद्र या इमारतींमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार 
मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना व विधिसंस्थापन करण्याकरीता अधिनियम दि.१९.०१.२०२४ रोजी 
निर्गमित करण्यात आला आहे. संचालक, उच्च शिक्षण (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांनी मराठी भाषा विद्यापीठ 
सुरु होण्याच्या दृष्टीने संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये रिद्धपूर, अमरावती येथील थीम पार्क इमारतीमध्ये 
कार्यालय, वर्गखोल्या उभारण्यासाठी फर्नीचर पुरवठा करण्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती यांच्या तांत्रिक मान्यतेसह सादर केले आहे. संदर्भिय क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये विभागास असलेल्या अधिकारातंर्गत मराठी भाषा विद्यापीठ, रिध्दपूर, अमरावती 
करीता कार्यालय व वर्गखोल्या उभारण्यासाठी फर्नीचर व तत्सम वस्तु खरेदी करण्याच्या कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- मराठी भाषा विद्यापीठ, रिध्दपूर, अमरावती करीता थीम पार्क इमारतीमध्ये कार्यालय व 
वर्गखोल्या उभारण्यासाठी फर्नीचर व तत्सम वस्तु (परिशिष्ट-“अ*) खरेदी करण्याच्या कामाच्या 
रु.१,९६,१४,०००/- (रु.एक कोटी शहाण्णव लक्ष चौदा हजार फक्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास 
(परिशिष्ट-“ब”. Recapitulation Sheet) खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावि-२०२४/प्र.क्र.७६(३)/विशि-२ 


१) 


4) 


सदरहू खरेदी प्रक्रिया उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या शासन निर्णय, ज्ञापन व परिपत्रकानुसार राबविण्यात यावी. 

सदरहू फर्नीचरची आवऱ्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सदर प्रक्रिया 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार करण्यात 
यावी. 

सदरहू फर्नीचरची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

सदरहू फर्नीचरचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्यावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती/अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 9089108॥0॥/शासनास सादर केल्याप्रमाणे) हे कोणत्याही 
विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय 
विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका 
यामधील तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM 
Portal, इतर राज्यांचे दरकरार खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा 
बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी 
ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post- 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management), मेन्टेनन्स योग्य पध्दतीने करुन, 
सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


=a 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावि-२०२४/प्र.क्र.७६(३)/विशि-२ 


९) ताळमेळ प्रमाणपत्र (Reconciliation Certificate) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी सादर 
करावे. 

१०)तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe wa (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

११)संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१२) वरील तरतूदींची काटेकोर अंमळबजावणी करण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती यांची राहील. 


सदरहू खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानशिर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय 


व उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (००) (३५) मराठी भाषा विद्यापीठाचा विकास (कार्यक्रम) 
(2202 <९२७), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षी मंजूर तरतूदीतून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


३. 


सदर are निर्णय हा, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/१३/विनियम 


(भाग-२), दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला 
उपविभाग-एक अनु.क्र.८७ नियम क्र.९० अन्वये फर्निचर खरेदी करण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१११४३३३६१४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


PRATAP 
PANDURANG LUBAL =: 


(प्रताप पां.लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखापरीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


AD 


AN 


o~ 
ae 


an 


oc 
wereoeveTve २2. उ च 


&. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावि-२०२४/प्र.क्र.७६(३)/विशि-२ 


८) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९) कुलसचिव, मराठी भाषा विद्यापीठ. अमरावती. 
१०) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 


) 
११) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
१२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
१३)विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. अमरावती 
) 
) 


१४) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवडनस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावि-२०२४/प्र.क्र.७६(३)/विशि-२ 


परिशिष्ट- “अ 


(शासन निर्णय क्रमांक :- मभावि-२०२४/प्र.क्र.9६(३)/विशि-२ दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे सहपत्र) 


मराठी भाषा विद्यापीठ, रिध्दपूर, अमरावती करीता कार्यालय व वर्गखोल्या तयार करण्यासाठी खालील आवश्‍यक 
फर्नीचर व तत्सम वस्तुंचा तपशील 


अ. fel नावे नग चि 
क्र. 
1. Deck town hall chair. For auditorium 25 1,50,000 
2. Public seating chair - 3 seater 25 4, 51,400 
3. High back chair for superintendent eal 1,56,339 
4. | Mid back chair for conference 95 908,485 
3. Lockers in visiting lecturers room 2 86,854 
ea Tea table 5 55,615 
7. Full height steel storage @ 7501x450dx2100h 10 1,89,250 
a Aluminium Partition inn reading Hall 21.19 85,735 
eae Aluminium door 22.05 1,79,752 
10 | Vertical blinds to windows in Director cabin, Superintendent cabin 101.4 1,03,935 
11 | 2 Seater sofa @ 14151x775dx800ht 5 2,23,250 
12 | 3 Seater turf sofa @ 19181x775dx800ht 5 2,76,325 
13 | Buddy center table @ 9001x600dx450 ea 72,040 
14 | Buddy center table @ 6001x600dx450 2 16,500 
15 | Single bed. @20201x960dx750/600ht. (h) with side table @ 4 1,19,120 
4501x450dx520ht. 
16 | SINGLE BED METAL SERIES -1-M1 Single Bed with@2050 (L) x 955 lial 9,00,000 
(W) X750/600 
17. | Prelam 2 shutter wardrobe @ 7501x600dx1200ht. Without mirror 4 70,000 
18 | Prelam 2 shutter wardrobe @ 9001x600dx1800ht. Without mirror er] 18,74,400 
19 | Prelam 3 shutter wardrobe @ 15001x600dx1800ht, without mirror 2 91,970 
20 | METAL SERIES -1-M1 Siuuy lapie Dimensions 1200(L) XOUU(W) A/30 lal 12,61,500 
(1) 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावि-२०२४/प्र.क्र.७६(३)/विशि-२ 


21 | WUDMATE chair with arms re | 446,040 
22 | Free standing table @ 18001x750dx750ht डि 1,46,925 
23 | (2B+If) pedestal @ 4001x450dx670ht. 1 9,830 
24 | Prelam storage @ 10501x450dx750ht 181 29,18,625 
25 | Prelam storage @ 10501x450dx750ht. 5 61,525 
26 | Canteen table @ 12001x900dx750ht 15 252-595 
27 | 25 Mm thick bed side platform @ 22001x450d. For rooms 2 15,310 
28 | Ss dining table with folding chair-for dining 12 6,00,000 
29 | Main table assy 50mm thk mdf veneer with bbf pedestal one side 115 1 7,02,000 
30 | Table 2100wx900dx750h with wrap return storage @ 1050wx460dx750ht. 1 95,410 
31 | Prelam free standing table @ 18001x900dx750ht. With 2b+1f pedestal @ 1 26,210 
32 | Prelam free standing table @ 15001x600dx750ht. With 2b+1f pedestal @ 1 25,300 
33 | Prelam free standing table @ 13501x600dx750ht. With 28+1f pedestal @ 1 21,735 
34 | Ushapre prelam conference table for conference hall al Loe 

35 | Classroom writing pad CHAIR 100 10,69,000 
36 | Reading table @ 15001x1200dx750ht. 3 73,140 
37 | Reading table @ 21001x1200dx750ht. With 8mm glass separator (frosted) 3 84,540 
38 | Prelam meeting table @17001x120dx750hht. For visiting lecture 1 22,465 
39 | Prelam free standing table @22501x600dx750ht. With side combo storage 1 31,295 
40 | Prelam round meeting table @ 1200diax750ht 1 10,970 
41 Slide 60 linear sharing and non sharing workstation यि शिला 

42 | Prelam storage @ 13501x450dx2400ht. For administration 1 40,705 
43 | Metal storage @9001x450dx1980ht. For stacking 12 5,78,640 
44 | Prelam storage @9001x400dx2100ht. For stacking 2 77,000 
45 | Plastic chair. For open to sky courtyard 50 81,000 
46 | High back chair for director 4 1,54,440 
47 | Audio podium for class rooms 1 75,000 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावि-२०२४/प्र.क्र.७६(३)/विशि-२ 


48 | Digital podium for auditorium 


49 | Slotted angle rack @9001x600dx2100ht. For kitchen 


1 2,39,250 


10 1,72,200 


50 | Magazine rack single sided wooden with metal slanter @ 900w x 450d x 4 92,780 


1800 ht 


51 | News paper reading stand for Reading Hall 


6 48,000 


Total 1,54,44,330. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
P RATA P TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


25.4.20=b0d6763338fc6ccAf7cf07ca60db7abcl cfac99c84ab 1 bSbfcd 
rashti 


‘dae4609d631d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
PA N D U RA N G L U BA L serialNumber=AF6895C47A84066432F5BDD 1F182B4163D880AC9B 
D8D24A198FD0E7310BBEBS9, cn=PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2024.09.11 14:34:32 +05'30° 


(प्रताप पां.लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावि-२०२४/प्र.क्र.७६(३)/विशि-२ 


परिशिष्ट -“ब” 


(शासन निर्णय क्रमांक :- मभावि-२०२४/प्र.क्र.७६(३)/विशि-२ दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे 


सहपत्र) 


Recapitulation Sheet 


मराठी भाषा विद्यापीठ, रिध्दपूर, अमरावती करीता कार्यालय व वर्गखोल्या तयार करण्यासाठी 
आव्यक फर्नीचर व तत्सम वस्तु खरेदी करण्याच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


SR. PARITCULATRS AMOUNT 
No. 
1) | COST OF FURNITURE Rs. 1,54,44,330 
2) | Add for contingencies on 15444330.00 1% Rs. 15,4,443 
3) | Add for centage charges charges on 15444330.00 | 5% Rs. 7,72,217 
4) | Add for consultancy charges on 15444330.00 2.50% | Rs. 3,86, 108 
5) | Add for insurance 15444330.00 0.5% |Rs. 77,222 
6) | Add for G.S.T. on 15444330.00 18% | Rs. 27,79,979 
Total Rs. 1,96,14,299 
Say Rs. 1,96,14,000. 


(रु.एक कोटी शहाण्णव लक्ष चौदा हजार फक्त) 


PRATAP ; 
PANDURANG LUBAL =: 


(प्रताप पां.लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


